आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे 

मुल्यमापन, सर्नियत्रण व उपयोगिता तपासणे 

या योजनेंतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २२२५ एफ२८१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी,२०२३ . 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०८.०२.२०२३ 
2) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.बांधकाम-२०२१/प्र.क्र.०७/का.८(१/१८४७, 
दि.२८.०३.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.टिएसपी-२०२२/प्र.क्र.४६/का-०६. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे मुल्यमापन, स्नियत्रण व उपयोगिता तपासणे या योजनेंतर्गत. 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी रु.१०००.०७ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला 
आहे. संदर्भाधीन क्र.२ येथील आयुक्‍त,आदिवासी विकास यांच्या प्रस्तावास अनुसरून आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांचे मुल्यमापन, सर्नियत्रण व उपयोगिता तपासणे या योजनेतून E-struct Consultancy 
Pvt.Ltd, Mumbai या संस्थेने शासकिय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारतींच्या Hosea structural audit चे देयक 
अदा करण्याकरीता रु.१०.१९ लाख इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक या मुख्य लेखाशिर्षाखाली योजनांचे 
मुल्यमापन, सनिंयत्रण व उपयोगिता तपासणे या योजनेंतर्गत E-struct Consultancy Pvt.Ltd, Mumbai या 
संस्थेने शासकिय आश्रमशाळा व वसतीगृह इमारतींच्या Hosea structural audit चे देयक अदा करण्यासाठी सन 
२०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून रु.१०.१९ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ | सदर शा.नि. अन्वये 
मधील वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पित निधी | येत असलेला निधी 
1 ee २ 3 8 & 
योजनांचे मुल्यमापन, | 2224 एफ२८१ २८, व्यवसायीक १०००.०७ १०.१९ 
सनियंत्रण व उपयोगिता सेवा 
तपासणे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१०.१९ लाख (अक्षरी रुपये दहा लाख एकोणावीस हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत 
करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


3. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१३१४४५७४२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
RAJ E N D RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a7 
D EVA RAM 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtr 


BHAWARI 00000 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (कार्या-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


